होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सवर लावणे व 
हाताने रंगविण्याकरिता दर. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निणर्य क्रमांक: मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०१६/प्र.क्र.१९९/३४, 
दिनांक १४.०७.२०१६ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०१६/प्र.क्र.१९९/३४, 
दिनांक ३१.३.२०१८ 

३) संचालक (माहिती) (प्रशासन) महासंचालनालय यांचे पत्र क्र. प्रदर्ाने-२०१८-१९/ 
हो.या.द.मु./का-६/७३३, दिनांक ३१ मे,२०१८ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४, 
दिनांक २१ जून, २०१८ 

५) संचालक (माहिती) (प्रशासन), महासंचालनालय यांचे पत्र क्र.प्रदर्शाने-२०१८/हो.बॅ.संस्था/का-६/८४०, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


शासनाची ध्येय धोरणे, विविध जनकल्याणकारी योजनांची, कार्यक्रमांची माहिती सामान्य जनतेस 


होण्यासाठी, होडिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सद्वारे छापून लावणे व काढणे ही कामे करणाऱ्या 


संस्थांच्या शासनमान्य यादीस संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर मान्यता 


दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी संपुष्टात आळी आहे. त्यामुळे संदर्भिय शासन निर्णय क्र.४ अन्वये दिनांक १ 


जून, २०१८ ते ३१ ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत ३ महिन्याच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या 


होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सद्वारे लावणे व काढणे या कामाकरिता नेमलेल्या संस्थांच्या या 


यादीस व दरास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ अन्वये होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सद्वारे लावणे व 


काढणे या कामाकरिता नेमलेल्या संस्थांच्या यादीस यापूर्वीच्या दरामध्ये वाढ न करण्याच्या अटीवर 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ ते ३० नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत या तीन महिन्याच्या काळावधीसाठी मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००८१७१५१२९१०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत , 


Lo ०८ AW A -0 


ean SG -€ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao 


Ramkisan Musale 


DN: CN = Ramkisan Narayanrao Musale, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government of 

N arayan rao M U sal e Maharashtra, OU = General Administration 
Department 
Date: 2018.10.08 17:23:05 +05'30' 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक, माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, HATH, Aas. 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

उपंसचालक (लेखा), माहिती व जनसपंर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
संबंधित संस्था (माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालयामार्फत) 

निवड नस्ती/कार्या-३४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


